दिनांक २६ जानेवारी, २०१९ रोजी राजभवन, मुंबई 
येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजन खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रजादि ४२१९ (१२)/प्र. क्र. ३१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/०३६५, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

मा. राज्यपाल महोदयांनी सूचित केल्यानुसार मुंबई, राजभवन येथे दिनांक २६ 
जानेवारी, २०१९ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या खर्चास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुंबई, राजभवन येथे दिनांक २६ जानेवारी, २०१९ रोजी सायंकाळी आयोजित होणा-या 
सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता रुपये ४,४५,०००/- (रुपये चार ळाख पंचेचाळीस हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास खालीलप्रमाणे नमूद तपशीलाप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाचा तपज्षील रक्‍कम रुपये 
शि कलाकारांचे मानधन (निवास व प्रवासासह) १,२०,०००/- 
२ | रंगमंच सजावट व उभारणी कारपेट, टेबल, खुर्च्या, | २,००,०००/- 
लेव्हल्स, ARPT इत्यादीसह 


३  । प्रकाश व्यवस्था ३०,०००/- 
४ | ध्वनी व्यवस्था ७५,०००/- 
५. | अनुषंगिक खर्च २०,०००/- 


एकूण खर्च | ४,४५,०००/- 


२. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृति, (००) १०२, कला व 
संस्कृती प्रचालन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य 
नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य नृत्य, नाटय, TAM व संगीत महोत्सव 
(२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मंजूर व उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजादि ४२१९ (१२)/प्र. क्र. ३१ /सां.का.४ 


४. या लेखाशीर्षाखाली यापूर्वी आहरित संक्षिप्त देयकाबाबतचे तपशीलवार देयक सादर 
करणे प्रलंबित नाही. तसेच सदर कार्यक्रम आयोजनासाठी उद्योग व कामगार विभाग यांचे 
शासन निर्णय क्र. भांखम-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मध्ये 
नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक 
१७ एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार तसेच समाज 
कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय क्र. सांकासं/१३७६/८४५७- 
>, मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) (क) व ७ (७) (८) ची पुर्तता होत असून उर्वरित सर्व 
परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०१२५१६४८३९७६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.01.25 16:58:28 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महाळेखापाल-१/२ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता १ / ले.प.) महाराष्ट्र राज्य 
५. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

६. निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ “७ AD _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


